Reg. No. NPCITY/ 236/ 2015 - 17 
Published on 17th December 2015 . 


IN 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १, अंक ४६] 


गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १० - १६ , २०१५/ अग्रहायण १९ -२५ , शके १९३७ 


[ पृष्ठे ८, किंमत : रुपये १० . ०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 


पृष्ठे 


१ 


१ - ३ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ ., केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ . -( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) , केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


२ - ८ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु ), म . शा . रा ., अ , क्र . १३८१. 


विधी व न्याय विभाग 


मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ , दिनांक ३० नोव्हेंबर , २०१५ . 


क्रमांक याचिका - १५१५-( प्र . क्र . ४७६ )- का २०१४ . – 


या विभागाच्या अधिसूचना क्र . डीजीपी- १७१५-प्र .क्र . ३७६- का . १४ , दि . १२- १० - २०१५ अन्वये श्री . रमेश रमनलाल भट्टड यांची सहायक सरकारी वकील 
व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता , बुलढाणा या पदावर नियुक्ती करण्यात आली होती . सदर नियुक्तीस शासन अधिसूचना समक्रमांक दि . ५ - ११- २०१५ 
अन्वये मा . उच्च न्यायालय , खंडपीठ नागपूर यांनी याचिका क्र . ६०३१- २०१५ मध्ये दि . २९ - १०- २०१५ रोजी दिलेल्या आदेशास अनुसरून स्थगिती देण्यात 
आली आहे. 


सदर प्रकरणी जिल्हाधिकारी , बुलढाणा यांच्या अहवालानुसार अॅड . श्री . रमेश रमणलाल भट्टड यांची उपरोक्त पदावरील नियुक्ती अंतिमतः रद्द करण्यात 
येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


दे . के . मानकर , 
उप सचिव . 


अ- एक - १ ( १७२९ ). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १० - १६ , २०१५/ अग्रहायण १९ - २५ , शके १९३७ 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 
भाग १ ( अ . वि . पु), म . शा . रा ., अ, क्र . १३८२ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ 


क्रमांक कक्ष- ८ - अका- १- भूसं - कावि-६४१- २०१५. – 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्याचा जिल्हाधिका- याने भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम- ११ च्या 
पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून जिल्हाधिकारी , अकोला यांची अधिसूचना क्रमांक मं . अ -(पू)पं . कृ .वि - कावि- ३५९ - २०१५ , 
दिनांक १७- ४- २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक 
तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी कलम - १५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे . याबाबत त्याची खात्री पटली आहे . आणि म्हणून , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम - १९ च्या पोट -कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे . असे याद्वारे घोषित 
करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची -तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनूसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूची तीन मध्ये पुनर्वसाहत क्षेत्राचे व अनुसूची चार मध्ये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचीत शासन हे जिल्हाधिकारी , अकोला आहेत . 

अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमीनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२- ४७-२०१२ - २०१३ 

गाव कार्ली, तालुका मुर्तिजापूर , जिल्हा अकोला 
अ .क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र अ. क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक 

(१ ) 

( २ ) 
हे . आर 
० १० 

२०८ / १ 
२११ 

२१३ 
२० / १ 
२०/ २ 

२१४ 
२३० / १ 
२३० / २ 


( १ ) 


अंदाजित क्षेत्र 

(३ ) 
हे . आर 


० 


० 


० 


० 


० 


CCCCudo 


० 


२१४ 


100mscwdo 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


५/ १ 


२३१ 


० 


० 


५/ २ 


० 


० 


२०० 


० 


२३२ 
२३३ 
८ पैकी 


१० / १ 
१०/ २ 


० 


२०० 


० 


० 


२०३ 


८ पैकी 


० 


२०४ 


० 


८ पैकी 


० 


२०५ 


० 


९ पैकी 


० 


कीहै&8: 


० 


० 


२०६ 
२०७/ १ 
२०७/ २ 


२३४ 
२३५ 


० 


० 


० 


एकूण क्षेत्र . . 


१२७१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १० - १६ , २०१५/ अग्रहायण १९ - २५ , शके १९३७ 


__ अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : वाई संग्राहक लघु पाटबंधारे योजना, ता . मुर्तिजापूर , जि . अकोला . 
प्रकल्पकार्याचे वर्णन : मौजे वाई गावाजवळ ३७५० मीटर लांबीचे मातीचे धरण बांधण्याचे काम प्रस्तावित आहे . 

समाजाला मिळणारे लाभ : या प्रकल्पामुळे ५ .०५७ द. ल. घ. मी . पाणी साठा निर्माण होणार असुन त्याद्वारे १०३६ हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा लाभ 
मिळणार आहे . त्यामुळे रोजगार निर्मीती होणार असून शेतक - यांचा आर्थिक स्तर उंचावणार आहे . तसेच सदर प्रकल्पामुळे सरासरी २४२ हेक्टर 
जलक्षेत्रावर मत्स्यव्यवसाय निर्माण होणार आहे . 

( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 
सदर प्रकरणात भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . त्यामुळे अनुसूची-तीन व चार निरंक 
समजण्यात याव्यात . 

टीप : उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) ( पू) पं. कृ . वि . जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला या कार्यालयात निरिक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु ), म . शा . रा ., अ , क्र . १३८३ . 

भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक कक्ष-८ - अका -१ - भूसं - कावि - ६४२- २०१५ . – 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम- ११ च्या पोट 
कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून जिल्हाधिकारी, अकोला यांनी अधिसूचना क्रमांक मं . अ -( पू) पं . कृ . वि - कावि - ३९८ - २०१५ , 
दिनांक १८ - ४- २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक 
तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची - दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

__ आणि ज्याअर्थी, अकोला जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी यांनी कलम - १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे . याबाबत त्याची खात्री पटली आहे . आणि म्हणून , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम- १९ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे . असे याद्वारे घोषित 
करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनूसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूची- तीन मध्ये पुनर्वसाहत क्षेत्राचे व अनुसूची- चार मध्ये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक आहे ; 
आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम - ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचीत शासन हे जिल्हाधिकारी, अकोला आहेत . 


अनुसूची - एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ८ -४७- २०१२- २०१३ 
गाव हमीदपूर , तालुका मुर्तिजापूर , जिल्हा अकोला 


अ . क्र . 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 


अ . क्र . 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 


( २ ) 


( ३ ) 


न 


हे . आर 


1 


ocww. 


हे . आर 
०४७ 
१६२ 
०४० 


७ 


१६ 


०३४ 


एकूण क्षेत्र . . 


४ ०७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १०- १६ , २०१५/ अग्रहायण १९ - २५ , शके १९३७ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : वाई संग्राहक लघु पाटबंधारे योजना, ता . मुर्तिजापूर , जि . अकोला . 


प्रकल्पकार्याचे वर्णन : मौजे वाई गावाजवळ ३७५० मीटर लांबीचे मातीचे धरण बांधण्याचे काम प्रस्तावित आहे . 


समाजाला मिळणारे लाभ : या प्रकल्पामुळे ५.०५७ द. ल . घ. मी . पाणी साठा निर्माण होणार असुन त्याद्वारे १०३६ हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा लाभ 
मिळणार आहे . त्यामुळे रोजगार निर्मिती होणार असून शेतक - यांचा आर्थिक स्तर उंचावणार आहे. तसेच सदर प्रकल्पामुळे सरासरी २४२ हेक्टर 
जलक्षेत्रावर मत्स्यव्यवसाय निर्माण होणार आहे . 


( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


सदर प्रकरणात भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . त्यामुळे अनुसूची, तीन व चार निरंक 
समजण्यात याव्यात . 

टीप : उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) ( पू) पं . कृ . वि . जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला या कार्यालयात निरिक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु ), म . शा . रा., अ , क्र . १३८४. 


___ भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक कक्ष- ८ - अका- १ - भूसं - कावि- ६४३- २०१५. – 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी यांनी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम - ११ च्या पोट 
कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून जिल्हाधिकारी , अकोला यांनी अधिसूचना क्रमांक मं . अ -( पू )पं . कृ . वि - कावि - ३८३- २०१५ , 
दिनांक १८- ४- २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक 
तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अकोला जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम- १५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे . याबाबत त्याची खात्री पटली आहे . आणि म्हणून , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम - १९ च्या पोट -कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे. असे याद्वारे घोषित 
करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचेयाद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनूसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूची तीन मध्ये पुनर्वसाहत क्षेत्राचे व अनुसूची चार मध्ये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक आहे ; 


आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचीत शासन हे जिल्हाधिकारी , अकोला आहेत . 

अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १० - ४७- २०१२- २०१३ 


गाव वाई ( माना) , तालुका मुर्तिजापूर , जिल्हा अकोला . 


अ .क्र . 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 


अ . क्र . 


भमा 


भूमापनकिंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 


( २ ) 


( ३ ) 


( २) 


( ३ ) 


हे . आर 


हे . आर 

० १९ 


२२० 


१६१ 


१९३ पैकी 
१९३ पैकी 
१९४ 


०९३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १०- १६ , २०१५/ अग्रहायण १९ - २५ , शके १९३७ 


अनुसूची - एक — चालू 


( २) 


___ (२ ) 


(३ ) 


हे . आर 


हे . आर 


o 


२२३ पैकी 
२२४ 


0n 


o 


s 


१९६ पैकी 
१९६ पैकी 
१९७ 
१९९ पैकी 
१९९ पैकी 


२२५ 


o 


30 


२२६ 


ir 


२२७ 


० 


२०० 


२२८ 


० 


7 
w 


२२९ 


२०७ 
२०८ 
२०९ 


२३० 


० 


ý 


० 


ý 
m 


२३१ 
२३२ पैकी 
२३२ पैकी 


० 


० 


& 


२१२ 


२३३ 


० 


०७४ 


० 


२१३ 
२१४ 


१७५ 


० 


२१५ 


२३४ 
२३५ पैकी 
२३६ पैकी 
२३६ पैकी 
२३६ पैकी 


० 


० 


२१६ पैकी 
२१६ पैकी 


० 


२१७ 


२३७ 


० 


२१७ 


१८९ 


० 


२१७ 


१६२ 


२०६ 


० 


२१८ 


१७५ 


२०६ 


० 


१७५ 


२०६ 


० 


२२० 


२२१ 


एकूण क्षेत्र . . 


४५ १२ 


२२२ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : वाई संग्राहक लघु पाटबंधारे योजना , ता . मुर्तिजापूर , जि . अकोला. 


प्रकल्पकार्याचे वर्णन : मौजे वाई गावाजवळ ३७५० मीटर लांबीचे मातीचे धरण बांधण्याचे काम प्रस्तावित आहे . 


समाजाला मिळणारे लाभ : या प्रकल्पामुळे ५.०५७ द . ल. घ. मी . पाणी साठा निर्माण होणार असून त्याद्वारे १०३६ हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा लाभ 
मिळणार आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मीती होणार असून शेतक - यांचा आर्थिक स्तर उंचावणार आहे . तसेच सदर प्रकल्पामुळे सरासरी २४२ हेक्टर 
जलक्षेत्रावर मत्स्यव्यवसायनिर्माण होणार आहे . 


( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


सदर प्रकरणात भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . त्यामुळे अनुसूची , तीन व चार निरंक 


समजण्यात याव्यात . 


टीप : उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) ( पू ) पं . कृ . वि . जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला कार्यालयात निरिक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १०- १६ , २०१५/ अग्रहायण १९ -२५ , शके १९३७ 


ण्याचा 


भाग १ ( अ . वि . पु), म . शा . रा ., अ, क्र . १३८५ . 

भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्र . कक्ष -८ - अका- १- भूसं -कावि -६४४- २०१५. – 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम -११ च्या पोट 
कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून जिल्हाधिकारी , अकोला यांनी अधिसूचना क्रमांक मं . अ-( पू)पं . कृ . वि - कावि- ३९८ - २०१५ , 
दिनांक १८ - ४ - २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक 

दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अकोला जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी कलम - १५ च्या पोट -कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत त्याची खात्री पटली आहे . आणि म्हणून , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम - १९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे . असे याद्वारे घोषित 
करण्यात येत आहे ; 


यकत 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनूसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूची ३ मध्ये पुनर्वसाहत क्षेत्राचे व अनुसूची ४ मध्ये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक आहे ; 


आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचीत शासन हे जिल्हाधिकारी, आहेत . 

अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचेवर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३- ४७- २०१२- २०१३ 


गाव उनखेड , तालुका मुर्तिजापूर , जिल्हा अकोला . 


अ. क्र . 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 


अ . क्र . 
(१ ) 


( २ ) 


( २ ) 


हे . आर 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


-mscwwo 


० 


१५५ पैकी 
१५७ 
१५८ 
१५९ 
१२२ 
१२५ पै . 
१२५ पै . 
१२६ पै. 
१२६ पै. 
१२६ पै . 
१२७ 


० 


० 


० 


० 


११३ पैकी 
११३ पैकी 
११८ पैकी 
१२३ पैकी 
१२३ पैकी 
१२३ पैकी 
१२३ पैकी 
१२३ पैकी 
१३५ पैकी 
१३५ पैकी 
१३५ पैकी 
१३५ पैकी 
१३५ पैकी 
१३५ पैकी 
१३५ पैकी 
१५४ पैकी 
१५४ - अ पैकी 


० 


० 


० 


० 


१९८ 
०६९ 


० 


० 


० 


,&00 


० 


१२८ 
१२९ 
१३१ 
१३२ 
१३४ 


० 


० 


० 


8 


० 


१५० 


० 


एकूण क्षेत्र . . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १०- १६ , २०१५/ अग्रहायण १९ -२५, शके १९३७ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : वाई संग्राहक लघु पाटबंधारे योजना, ता . मुर्तिजापूर , जि . अकोला . 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : मौजे वाई गावाजवळ ३७५० मीटर लांबीचे मातीचे धरण बांधण्याचे काम प्रस्तावित आहे . 


समाजाला मिळणारे लाभ : या प्रकल्पामुळे ५ .०५७ द. ल. घ. मी . पाणी साठा निर्माण होणार असुन त्याद्वारे १०३६ हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा लाभ 
मिळणार आहे . त्यामुळे रोजगार निर्मिती होणार असून शेतक - यांचा आर्थिक स्तर उंचावणार आहे . तसेच सदर प्रकल्पामुळे सरासरी २४२ हेक्टर 
जलक्षेत्रावर मत्स्यव्यवसाय निर्माण होणार आहे . 


( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


सदर प्रकरणात भूधारकाचेविस्थापन होत नसल्यामुळे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . त्यामुळे अनुसूची, तीन व चार निरंक 
समजण्यात याव्यात . 


टिप : उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) ( पू ) पं . कृ .वि . जिल्हाधिकारी कार्यालय, अकोला कार्यालयात निरिक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु), म . शा . रा ., अ, क्र . १३८६ . 

भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्र . कक्ष- ८ - अका -१ - भूसं - कावि -६४५ -२०१५ . – 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -याने भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम- ११ च्या पोट 
कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून जिल्हाधिकारी, अकोला यांनी अधिसूचना क्रमांक मं . अ-( पू)पं . कृ .वि - कावि- ३९३- २०१५ , 
दिनांक १८ - ४- २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक 
तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अकोला जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी कलम - १५ च्या पोट -कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे . याबाबत त्याची खात्री पटली आहे. आणि म्हणून , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम - १९ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे . असे याद्वारे घोषित 
करण्यात येत आहे ; 


___ आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचेयाद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनूसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूची ३ मध्ये पुनर्वसाहत क्षेत्राचे व अनुसूची ४ मध्ये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक आहे ; 


आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचीत शासन हे जिल्हाधिकारी , अकोला आहेत . 


अनुसूची - एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १४ -४७- २०१२-२०१३ 
गाव जामठी, तालुका मुर्तिजापूर , जिल्हा अकोला . 


अ . क्र . 


भूमापन । 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 

( २) 


अ . क्र . 
(१ ) 


2 


___ ( २) 


अंदाजित क्षेत्र 

( ३ ) 
हे . आर 
००२ 
२ ८३ 


अंदाजित क्षेत्र 
__ ( ३ ) 
हे . आर 


४७१ 


० १२ 
०१५ 


४७२ 


Cw- 


४७६ / १ 
४७६/ २ 
४७६ / ३ 
४७६ / ४ 


४७४ 


००८ 
००६ 


४०७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १०-१६ , २०१५/ अग्रहायण १९-२५ , शके १९३७ 


अनुसूची - एक — चालू 


( ३ ) 


(३) 
हे . आर 


हे . आर 


४७६ / ५ 


१०९ 


४०८ 


००६ 


४७७ 


० १९ 


४०९ 


००२ 


४७८ 


४११ 


० 


४८० 


१२० 


५६३ 


० 


४८१ 


१६२ 


५५७ 


४८२ 


२५६ 


५५८ / १ 


० 


२५ / १ 


५५८ / २ 


४८५ 


० १४ 


| २५/ २ 


५५८ / २ पै . 


१२१ 


२६ / १ 


५५८ / ३ 


१२३ 


४८६ 


० १६ 


२६/ २ 


५५८ / ३ पै . 


१२१ 


४८७ 


० ०२ 


२० 


५५८ / ४ 


२४५ 


४७९ 


०२० 


५५८ / ५ 


३३४ 


एकूण क्षेत्र . . 


३४५४ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : वाई संग्राहक लघु पाटबंधारे योजना , ता . मुर्तिजापूर , जि . अकोला. 


प्रकल्पकार्याचे वर्णन : मौजे वाई गावाजवळ ३७५० मीटर लांबीचे मातीचे धरण बांधण्याचे काम प्रस्तावित आहे . 


समाजाला मिळणारे लाभ : या प्रकल्पामुळे ५.०५७ द . ल . घ. मी . पाणी साठा निर्माण होणार असून त्याद्वारे १०३६ हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा लाभ 
मिळणार आहे . त्यामुळे रोजगार निर्मिती होणार असून शेतक - यांचा आर्थिक स्तर उंचावणार आहे. तसेच सदर प्रकल्पामुळे सरासरी २४२ हेक्टर 
जलक्षेत्रावर मत्स्यव्यवसाय निर्माण होणार आहे . 


( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 
सदर प्रकरणात भूधारकाचेविस्थापन होत नसल्यामुळे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . त्यामुळे अनुसूची, तीन व चार निरंक 


समजण्यात याव्यात . 


टिप : उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) ( पू ) पं . कृ .वि . जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला कार्यालयात निरिक्षण करता येईल . 


अकोला : 
दिनांक ७ डिसेंबर , २०१५. 


जी . श्रीकांत , 
जिल्हाधिकारी, 

अकोला . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIPARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 
21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI- 400 004. EDITOR: SHRI PARSHURAMJAGANNATH GOSAVI . 


